सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षातील उत्कृष्ट निर्यातीचे 
कार्य करणा-या राज्यातील निर्यातदारांसाठी 
आयोजित पुरस्कार सोहळ्याकरीताच्या खर्चास 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्र. निर्यात- २०२२/ प्र.क्र.४७/ उद्योग-७ 
मंत्रालय, मुंबई-४००.०३२ 
दिनांक २१/०३/२०२२ 


संदर्भ :- १. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र.इएक्सपी-१००२/प्र.क्र.२२१/उद्योग-१२, दि.२०/०१/२००३ 
२. अतिरिक्‍त उद्योग संचालक, उद्योग संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.उसं/ निप्रशा/ प्रशासकीय मंजूरी/ २०२२/ 
ओ-१७९, दिनांक १७/०२/२०२२. 
3. उद्योग सह संचालक, उद्योग संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. उसं/ निप्रशा/ निपुका-२०२२/२०२२/ अ-३९१, 
दिनांक १०/०३/२०२२. 


शासन निर्णय -: 

राज्यातील निर्यातदारांना मान्यता प्राप्त व्हावी व त्यांनी केलेल्या निर्यातीच्या कामगिरीबद्दल त्यांचे कौतुक 
व्हावे आणि भविष्यकाळात निर्यातदारांनी गतकालापेक्षा अधिक भरीव कामगिरी करुन जास्तीत जास्त निर्यात करावी. 
तसेच निर्यात प्रचालनास हातभार लावावा या हेतूने राज्यातील निर्यातदारांना त्यांच्या निर्यातीच्या उत्कृष्ट 
कामगिरीबद्दल सन्मानचिन्हे आणि गुणवत्ता प्रमाणपत्रे समारंभपूर्वक होणेबाबतची योजना सन १९७१-७२ पासून 
विकास आयुक्त (उद्योग) यांचेमार्फत राबविली जाते. राज्यातील लघू व मध्यम उद्योजकांना उत्कृष्ट निर्यातीचे कार्य 
करणा-या निर्यातदारांची पारितोषिकांसाठी निवड करण्यासाठी दिनांक २०/०१/२००३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
मा. प्रधान सचिव(उद्योग) यांचे अध्यक्षतेखाळी निवड समिती गठीत करण्यात आली आहे. त्याअनुषंगाने राज्य उत्कृष्ट 
निर्यात पुरस्कार सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षातील उत्कृष्ट निर्यातदारांच्या पुरस्कार निवडीबाबत मा. प्रधान 
सचिव(उद्योग) यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार दिनांक ३०/१२/२०२० रोजी विकास आयुक्त (उद्योग) यांचे अध्यक्षतेखाली 
ऑनलाईन पध्दतीने बैठक आयोजित करण्यात आली होती. सदर बैठकीमध्ये सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षासाठी 
वेगवेगळ्या प्रवर्गातील ३४ निर्यातदारांची निवड करण्यात आली आहे. त्याअनुषंगाने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, मुंबई येथे 
एकदिवसीय उत्कृष्ट निर्यात पुरस्कार वितरण कार्यक्रम व निर्यात प्रोत्साहन कार्यशाळा आयोजनाकरीता प्रशासकीय 
मंजूरी व निधी वितरण करण्याबाबतचा प्रस्ताव अतिरिक्‍त उद्योग संचालक, उद्योग संचालनालय यांनी त्यांच्या दिनांक 
१७/०२/२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये सादर केला आहे. अतिरिक्त उद्योग संचालक, उद्योग संचालनालय यांनी सादर 
केलेल्या खालील विवरणपत्रात नमूद रुपये २२.५ लक्ष रकमेच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत 
आहे. सदर कार्यक्रम व कार्यशाळा आयोजनासाठी उद्योग संचालनालय, मुंबई ही कार्यान्वयन यंत्रणा आहे. 


अ.क्र बाब प्रशासकौय मंजूरी 
(रुपये) 

पुरस्कार सन्मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र खरेदी खर्च १०,००,००० 
प्रसिद्धी जाहिरात खर्च (प्रमुख इंग्रजी व मराठी वर्तमानप ४,४०,००० 
समारंभ आयोजन | i) अल्पोपहार, चहापान व जेवणखर्च ३,७०,००० 
खर्च ॥)सभागृह व्यासपीठ बैठकव्यवस्था, एलईडी इत्यादी खर्च १,४५,००० 
(वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, | ॥]स्टेशनरी खर्च २०,००० 
मुंबई) ४)सभागृह व्यवस्था, टेबल खुर्ची व कव्हर इ. ख १,१८,००० 

७फोटोग्राफी व सजावट इ. खर्च ७२,००० 

एकूण (७,२५,००० 


शासन निर्णय क्रमांकः निर्यात- 2022/ प्र.क्र.४७/ उद्योग-७ 


४. | समारंभ निवेदिका मानधन ३५,००० 
५. | लॉजिस्टीकव इतर आकस्मिक ख ५०,००० 
एकूण (१--२--३--४--५) २२,५०,०००/- 


२. प्रस्तुत शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग पहिला, उप विभाग १ ते ५ प्रदान 
करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारातील सुधारणा संदर्भात वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/ प्र.क्र.३०/ 
२०१३/ विनियम-भाग-२, दि.१७ एप्रिल, २०१५ मधील महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका अंतर्गत नियम २७(२) 
अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेले अधिकार, वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं २०२१/ 
प्र.क्र.४८/ अर्थ-३ दिनांक ०६/०४/२०२१, दिनांक २४/०६/२०२१, दिनांक १४/१०/२०२१, दिनांक ०३/०२/२०२२ व 
त्यासोबतच्या परिशिष्टातील तरतुदीनुसार तसेच वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.७९/२०२२/व्यय-१६, 
दिनांक १५/०३/२०२२ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन 
देण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२२०३२११७३५३०००१० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 
RAJEEV VITTHAL 
RAJMANE 


(राजीव राजमाने) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

) विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, नवीन प्रशासकीय भवन, मुंबई-४०० ०३२. 

) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र लघुउद्योग विकास महामंडळ मर्यादित, मुंबई. 

) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१(लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखा परीक्षण), मुंबई. 

) महालेखापाल, महाराष्ट्र-२(लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षण) , नागपूर. 

) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

) निवासी लेखा परीक्षण अधिकारी, मुंबई. 

) लेखाधिकारी, उद्योग संचालनालय, नवीन प्रशासकीय भवन, मुंबई-४०० ०३२. 

) वित्त विभाग (कार्यासन अर्थसंकल्प-१४/ व्यय-१६), मंत्रालय, मुंबई. 

) नियोजन विभाग (कार्यासन-१४६१), मंत्रालय, मुंबई. 

qo) अवर सचिव (कार्यासन प्रशासन-१), उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

99) निवडनस्ती (कार्यासन उद्योग-७. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


E6EE91 EBAASCCO332D8B30060 


